कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २६ जून, २०२३ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा. क्र.का-२/रेशा/४१/२९६४/सन २०२३, दि.१९/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर Hol आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
कोल्हापूर यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, कोल्हापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जान्नत दर्जान्नती 
रस्त्याचा व करावयाची एकूण | नंतरचा 
क्रमांक लांबी लांबी (कि.मी.) | क्रमांक 
| , चिचवाड हाळ चिंचवाड शिरोळ | ग्रामीण मार्ग-०८ | (०/००ते ४/८००) | ३०.०५० कि.मी. | प्रमुख 
कुरुंदवाड बस्तवाड मार्गे खिद्रापूर ४.८०० कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-०९ | (०/०० ते ५/००) मार्ग-१२३ 
५.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा  । (0/00 ते ५/६००) 
मार्ग- ४५ ५.६०० कि.मी. 
इतर जिल्हा  । (0/00 ते १४/६५० 
मार्ग- १८५ १४.६५० कि.मी. 
एकूण ३०.०५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१२८/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०.०५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(२११३.७६६ + 30.040) म्हणजेच २१४३.८१६ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत २०.२५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१५३४.७०५-२०.२५०) म्हणजेच १५१४.४५५ 
कि. मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबी ९.८०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (४३५४.५३६-९.८००) ४३४४.७३६ इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या ४/५/५/.॥६॥/959॥॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२७१२४८११७६१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN पा 
KACHARE aa 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. (यांनी सदर झासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


